उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट- 
अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/उद्योग-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मे, २०२३. 


वाचा - 
१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३४१४/१५२/प्र.क्र.१८/उद्योग-३, दि.२२.०४.२०१४ 
३) शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३४१५/प्र.क्र.०१/उद्योग-३, दि.०५.०५.२०१५ 


शासन आदेश- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, उद्योग उपसंचालक या 
गट-अ संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिका-यांची उपरोक्त अ.क्र.१ येथील अधिनियमातील 
तरतूदीनुसार अ.क्र.३ येथील नमूद सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने नियतकाळीक बदली करण्यात येत 
आहे. 


संवर्ग-उद्योग उपसंचालक, गट अ 


अ.क्र.। अधिकाऱ्यांचे नांव | सध्याचे कार्यरत बदलीनंतर शेरा 
ठिकाण पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
a | 2 3 8 षु 
ie श्री.प्र.द.हणबर, जिल्हा उद्योग  । जिल्हा उद्योग श्रीमती वि.ध.कुलकर्णी 
उद्योग उप संचालक | केंद्र लातूर केंद्र, रत्नागिरी  । यांच्या प्रस्तावित बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

२. वरील परिशिष्ठातील रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रस्तावित बदली झाल्यानंतर या 


आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ व कलम ६च्या परंतुकामधील तरतूदीन्वये 


सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या करण्यात येत 


आहेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/उद्योग-३ 


असलेल्या पदग्रहण अवधीमध्ये बदलीच्या ठिकाणी रुजु व्हावे. अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रुजु 


न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२५१९४२२१३७१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
S H AS H AN K AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d&cbabbae6c3cl 1ac3d4fe93ccab49daf36ff24d, 
d585e2276, 
pseudonym=ECC424589A881E3E8CABSC4F3152EABAEE38E22E, 
T U KA RA M C H AVA N serialNumber=A089DF063F1FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE40048A4A7 
D39615BEE66D9E2053D, cn=SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
Date: 2023.05.26 11:04:53 +05'30' 
(राशाक चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 

३. विकास आयुक्‍त (उद्योग),उद्योग संचालनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई Yoo ०३२ 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. संबंधित अधिकारी (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

. निवडनस्ती/उद्योग-३. 


eon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


